व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील सहायक 
संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 
गट-अ (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
(वेतनश्रेणी एस-१८: ४९१००-१५५८००) या संवर्गातून उप 
संचालक (प्रशासन), गट-अ (अतांत्रिक) (राजपत्रित), 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, (वेतनश्रेणी एस-२०:५६१००- 
१७७५००) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.७२/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२००८/प्र.क्र.१५९/कार्या-१२, 
दि. ०१ ऑगस्ट, २०१९. 


शासन आदेशा :- 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील सहायक संचालक (वरिष्ठ) किंवा उप सचिव, महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, गट-अ (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
(वेतनश्रेणी एस-१८: ४९१००-१५५८००) या संवर्गातून उपसंचालक (प्रशासन), गट-अ (अतांत्रिक) (राजपत्रित), 
महाराष्ट्र शिक्षणसेवा (वेतनश्रेणी एस-२०:५६१००-१७७५००) या पदावर सन २०२३-२४ या वर्षाच्या नियमित 
निवडसूचीमध्ये खालील अधिकाऱ्यास या आदेशान्वये विहित अटींच्या अधिनतेने तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात येत असून, त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
ठिकाणी या आदेशान्वये करण्यात येत आहे:- 


अ. | अधिकाऱ्याचे सध्याची पदस्थापना अधिकाऱ्याचा | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
क्र. नाव स्वत: चा प्रवर्ग ठिकाण 
za ? 3 g g 
१ | at. धीरज सहायक संचालक इ. मा. व. | उपसंचालक (प्रशासन), 
चंद्रकांत नेवसे (वरिष्ठ) (अतांत्रिक), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण संचालनाळय, महाराष्ट्र 
व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, राज्य, मुंबई-१. 
छत्रपती संभाजीनगर 


२. उपरोक्त अधिकाऱयास खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


(१) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन 
राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५/०५/२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा. प्र. वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि. ०७/०५/२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, दि. ०७/०५/२०२१ च्या 
शासन निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.७२/व्यशि-१ 


(२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यास नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


(३) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


(४ सदर अधिकाऱ्यास देण्यात येणारी तात्पुरती पदोन्नती ही त्यांच्याविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत 
कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहेत. 


(५) उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्याने तात्पुरती पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/कार्यासन-१२, दि. १२/०९/२०१६ मधील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


(६) उपरोक्त अधिकारी ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होईल त्या दिनांकापासून त्यांना 
पदोन्नती विषयक लाभ अनुज्ञेय होतील. 


(७ पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या वरील अधिकाऱ्याने त्यांच्या नवीन नेमणुकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू 
व्हावे. त्यांनी अनधिकृतरित्या रजेवर जावू नये किंवा पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी निवेदन/ अर्ज देऊ 
नये. तसे केल्यास, ते महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २३ चे उल्लंघन झाल्याने 
शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


८) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई) यांनी पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यास त्वरित कार्यमुक्त 
करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधित 
अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्याचा अनुपालन अहवाल शासनाकडे तात्काळ सादर करावा. 


3. सदर शासन Bay महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०२२९१७२७३८१००३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL EMPLOYMENT 
Pp RA D E E Pp A H E B RA ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
5.4.20=12a2d958'75709e9720b38b5349dae 1 6ef85e08a91e69f77d8b94 
222ab9de13c, postalCode=400032 


‘Maharashtra, 
S H IVTA R E ‘ialNumber=415BAA8242ED5D99644FE 1533246B0A85DC3D52848FB6 
(CE23F47DAF8D647AESA, PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
Date: 2024.02.29 17:36:56 +05'30' 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Rs 
a 


णे 
२ 


3 
beg 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
८) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
९) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय 


दु 
& 


a Dn >> a ea lel 
0... ल , क, | मि . कळकट, अकल... जकककळक, अकळ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.७२/व्यशि-१ 


(व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई) 
(१०) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(११) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर/ अमरावती/ 
छत्रपती संभाजीनगर/ नाशिक/ मुंबई /पुणे. 
(१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
(१३) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
(१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी. छत्रपती संभाजीनगर 
(94) 
(98) 
(१७) 


१५) संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१६) संबंधित कार्यालय/ संस्था (संचालनालयामार्फत) 
१७ निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


